RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६, अंक १३]] 


शनिवार , मार्च १४ , २०२० / फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ 
यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


पृष्ठे 
१-२ 


दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


राजेन्द्र ग . भागवत , 
सचिव ( विधि विधान ), 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


। 


आणखी 


सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ . 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ यात 

सुधारणा 

करण्यासाठी अधिनियम . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 
महा. २०. अधिनियम , १९ ६३ यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 

राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे 
आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि , म्हणून , 

त्यांनी 
महा. दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश , 

२०२० प्रख्यापित केला होता 


१ ९ ६४ चा 


२०२० चा 


अध्या . ३ . 


• 


( १) 


भाग चार -१ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च १४, २०२०/ फाल्गुन २४, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, 

भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १) या अधिनियमास , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( दुसरी सुधारणा) अधिनियम, 
प्रारंभ . 

२०२० , असे म्हणावे. 


( २ ) तो , दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


सन १ ९ ६४ चा 


महा . २० . 


- 


२० याच्या कलम 


२ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य १९ ६४ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १३ मधील , 
अधिनियम क्रमांक 

( १ ) पोट - कलम ( १ ) मध्ये , 
१३ ची सुधारणा . 

( क ) खंड ( अ) मधील , उप - खंड ( एक ) ऐवजी, पुढील उप- खंड दाखल करण्यात येतील : 

“ ( एक ) बाजार क्षेत्रात कार्य करणा- या कृषि पत संस्था व बहुउद्देशिय सहकारी संस्था 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० आणि त्याखाली केलेले नियम यांच्या अर्थांतर्गत १९ ६१ चा 
असलेल्या) त्यांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांकडून अकरा सदस्य ( त्यांपैकी दोन महिला महा . २४. 
असतील , एक इतर मागासवर्गातील व्यक्ती असेल आणि एक निरधिसूचित जमातींतील (विमुक्त 
जातींतील ) किंवा भटक्या जमातींतील व्यक्ती असेल ) निवडून देण्यात येतील : 

परंतु, जर बाजार समिती आदिवासी क्षेत्रात स्थित असेल तर, निरधिसूचित जमातींतील 
( विमुक्त जातीतील ) किंवा भटक्या जमातींतील व्यक्तीच्या निवडणुकीच्या जागी, अनुसूचित 
जमातींतील एका व्यक्तीस उपरोक्तप्रमाणे निवडून देण्यात येईल ; आणि 

( दोन ) बाजार क्षेत्रात कार्य करण्या- या ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांकडून चार सदस्य (त्यांपैकी 
एक अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील व्यक्ती असेल आणि एक आर्थिकदृष्ट्या 
दुर्बल घटकातील व्यक्ती असेल ) निवडून देण्यात येतील ; "; 
( ख ) खंड ( ग) नंतरचे परंतुक वगळण्यात येईल ; 


; 


. 


.. 


( २ ) पोट- कलम (१ ब ) मध्ये , खंड ( क ) मधील , उप - खंड ( एक ) व (दोन ) यांऐवजी, पुढील 
उप - खंड दाखल करण्यात येतील : 

( एक ) विभागीय बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात अंतर्भूत असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषि 
उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी सदस्यांनी, निवडून दिलेले शेतक -यांचे दोन प्रतिनिधी ; किंवा 

( दोन ) प्रादेशिक बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात अंतर्भूत असलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील कृषि 

उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी सदस्यांनी निवडून दिलेला, शेतक -यांचा एक प्रतिनिधी ; ". 
सन २०२० चा ३ . ( १) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश , २०२० हा , 
महाराष्ट्र अध्यादेश 

याद्वारे , निरसित करण्यात येत आहे . 
क्रमांक ३ याचे 
निरसन व ( २ ) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या 
व्यावृत्ती. संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना 

किंवा आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींअन्वये 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा यथास्थिति, काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा 
दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


२०२० चा 


महा . 


अध्या . ३ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE . 


